दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस उप निरीक्षक व 
सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्या एकूण मंजूर पदे 
(98+§4=988) या पद संख्येच्या मर्यादेत राहून 
आवश्यकतेप्रमाणे व उपलब्धतेप्रमाणे रिक्‍त पदे पोलीस उप 
निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक या संवर्गातून अंतर्गत 
बदलीने / पदोन्नतीने भरण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आयएसए-०८२४/प्र.क्र.३१५/विशा-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- १. गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.एसएसए-१००३/१५/विशा-४, दि.०२.०७.२००४ 
२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.आयएसएस-१२१७/प्र.क्र.६८०/विशा-४ दि.१५.१०.२०१८ 
३. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे कार्यालय, यांचे दिनांक २२.०८.२०२४ चे पत्र सहपत्रांसह. 


प्रस्तावना:- शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२००४ अन्वये संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दहशतवाद विरोधी पथकाची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. पोलीस उप निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक यांना दहऱशतवाद विरोधी 
पथकात दहशतवादी गुन्ह्याचा तपास करणे, त्या अनुषंगाने विविध गुप्तचर यंत्रणाकडुन दहशतवादी हल्यांशी 
संबंधित वेळोवेळी प्राप्त होणारे गोपनीय इशारे यांची खातरजमा करणे, गोपनिय अभियान राबविणे अशी कर्तव्य 
या घटकात पार पाडावी लागतात. 


२. संदर्भ क्र.२ येथील गृह विभागाच्या दिनांक १५ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दहशतवाद 
विरोधी पथकाच्या अभियानाची कार्यप्रणाली तसेच एंकदर कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ नये याकरीता 
विशेष बाब म्हणून दहडातवाद विरोधी पथकातील पोलीस उप निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्या 
एकुण मंजूर पदे (७९--६५5१४४) या पद संख्येच्या मर्यादेत राहून आवश्‍यकतेप्रमाणे व उपलब्धतेप्रमाणे रिक्‍त पदे 
पोलीस उप निरीक्षक व सहायक पोलीस निरीक्षक या संवर्गातून भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
सदर बदल करण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव (गृह), यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


३. संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २२.०८.२०२४ च्या पत्रान्वये पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांच्या कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस उप निरीक्षक व सहायक 
पोलीस निरीक्षक यांच्या एकत्रित रिक्‍त पदांचा विचार करता व दहशतवाद विरोधी पथकाच्या कार्यप्रणाली तसेच 
एकंदर कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ नये याकरिता विशेष बाब म्हणून पोलीस उप निरीक्षकांच्या एकुण 
33 रिक्‍त पदांवर (सहायक पोलीस निरीक्षक व पोळीस उप निरीक्षक यांच्या रिक्‍त पदांवर) एकुण १९ सहायक 
पोलीस निरीक्षकांना एकुण मंजूर पदसंख्येच्या (५७९-पोउनि --६५-सपोनिस१४४) मर्यादेत राहून बदलीने / 
पदोन्नतीने भरण्यास विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएसए-०८२४/प्र.क्र.३१५/विजा-४ 


शासन निर्णय:- 


दहडातवाद विरोधी पथकाच्या कार्यप्रणाली तसेच एकंदर कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ नये 
याकरिता १९ सहायक पोलीस निरीक्षक यांना विशेष बाब म्हणून सहायक पोलीस निरीक्षक व पोलीस उप 
निरीक्षक यांच्या एकूण ३३ रिक्त पदांवर मंजूर पदसंख्येच्या (५७९ पोउनि + ६५ सपोनि = १४४) मर्यादेत राहून 
अंतर्गत बदलीने / पदोन्नतीने सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांवर होणारा खर्च पूर्वीप्रमाणेच “मुख्यळेखाशिर्ष २०५५ पोलीस १०९-गुन्हे अन्वेषन व दक्षता, 
१०१ (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक, (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत) ०१-वेतन” या उद्दिष्टाखाली मंजूर 
अनुदानातुन करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१६४८३३१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRAVIN १००७000000 हा 


2.5.4.20=6d1bb8a730bc70c2cbcd0b01 bab78ae17bc67 1febS80bcbbcd692fb0 
650b8855, postalCode=400032, st=Maharash' 


DHIKALE Bagpiah<osarrerhmoos alsecscninoos 
Date: 2024.08.30 16:49:37 +05'30° 
(डॉ. प्रविण सा. ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

३. सर्व अप्पर पोलीस महासंचालक. 

४. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

७. महालेखापाल, नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
८. महालेखापाल, नागपूर (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

११. निवासी लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर. 

१२. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती/विशा-४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


